आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 05) राष्ट्रीय 
ग्रामीण आरोग्य अभियानाकरीता निधी वितरीत 
करणेबाबत. 
राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २२१० ई ४५५) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ / प्र.क्र.०५/ कार्यासन ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २३ मार्च, २०२३. 


वाचा :- 
१ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२, दि.०८.०२.२०२३ व 
दि.१६.०३.२०२३. 
२ आदिवासी विकास विभाग शा.नि.क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र. ५/कार्या-६, दि.११.०७.२०२२ व दि.४.८.२०२२. 
3) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नस्ती क्र.पूरमा-३५२२/प्र.क्र. ५११/आरोग्य-७. 
प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येणाऱ्या 
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान या केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या राज्य हिछ्यासाठी महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या माहे 
डिसेंबर, २०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे रु. २२३५५.८० लाख इतका निधी मंजूर करण्यात आला 
आहे. यामधून समरुप राज्य BAAS रु.१३९०९.७७ लाख इतका निधी वितरीत करण्यासाठी संदर्भाधीन क्र.३ 
अन्वये वित्त विभागास प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य या 
मुख्य लेखाशीर्षाखाली राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत समरुप राज्य हिऱ््यासाठी महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या 
माहे डिसेंबर, २०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर निधीतून रु.१३९०९.७७ लाख इतका निधी 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीत तरतुदीतून खालीलप्रमाणे वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे :- 


(रु. लाखात) 
योजनेचे लेखाशिर्ष व बाब सन २०२२-२३ । यापूर्वी । सदर शा. नि. अन्वये 
नाव राज्य हिस्सा साठी सुधारीत | वितरीत | वितरीत करण्यात येत 
अंदाज निधी असलेली तरतूद 
राष्ट्रीय २२१० इ ४५५ ३१- सहायक ३२३५५.८० | १००००.०० १३९०९ .99 
ग्रामीण | (राज्य हिस्सा ४०%) अनुदाने 
आरोग्य (वेतनेत्तर) 
अभियान 
एकूण ३२३५५.८० | १००००.०० १३९०९.७७ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.१३९०९.७७ लाख (अक्षरी रुपये एकशेएकोणचाळीस कोटी नऊ लाख सत्त्याहत्तर 
हजार wad) इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांना 
अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. प्रकरणी विभागप्रमुख/नियंत्रण अधिकारी यांनी 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ / प्र.क्र.०५/ कार्यासन ६ 


सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय 
नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 

३. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, Sareea / 
उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उदिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती 
आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 

४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात 
केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजना 
क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 

५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतुन आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात पायाभूत 
सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात आणि आदिवासी उपयोजना बाह्य 
क्षेत्रात फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 

६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२६३/व्यय-१४, दि.१३.०३.२०२३ अन्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१७१९५९४१९९२४ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. a 
Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
राज्यपाल a यांच्या व नावाने RAJ E N D RA DN: ल, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व । Saga an 
D EV A R A M 1cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F617DED8E7182679ED107E6351116 
0B2054D23D8173AD985E5B569A5802CEASA, 
B H AWA R | cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
Date: 2023.03.24 10:25:10 +05'30' 
(राजेंद्र दे. भवारी ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


) मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

) प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)//(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
विभागीय आयुक्त, मुंबई / नागपूर/ औरंगाबाद/ नाशिक/ अमरावती/ पुणे. 

१०) अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

११) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२) वित्त विभाग / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग (आरोग्य-७, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) कार्यासन अधिकारी (का-८), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) निवड नस्ती (का-६), आदिवासी विकास विभाग. 


) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


